शिधापत्रिका वितरणातील अनियमितता 
व ade जबाबदार असणाऱ्या तसेच 
गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र: शिवाप -२०१९/प्र.क्र.३८/नापु २८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- शासन परिपत्रक क्र. विपआ -२०१३/प्र.क्र.८/नापु-२८, दिनांक २६.०८.२०१३ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


राज्यामध्ये लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत शिधापत्रिका वितरणातील 


अनियमितता व त्रूटीस जबाबदार असणाऱ्या तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्यावर कारवाई करणेबाबत दिनांक २६.०८.२०१३ च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्देश देण्यात आले 


आहेत. सदर आदेशातील निलंबनासंदर्भातील तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपिळ) नियम, 
१९७९ व विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका,१९९१ मधील तरतुदींशी विसंगत असल्याने त्यामध्ये 


सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सदर शासन परिपत्रकामधील 


परिच्छेद क्र. ६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


त्याचबरोबर प्रकरणाचे गांभीर्य तपासून ज्या 
प्रकरणामध्ये शिस्तभंगविषयक कारवाईकरीता 
आढळून येणाऱ्या दोषाव्यतिरिक्त संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी यांची कृती फौजदारी 
गुन्हयाच्या स्वरूपाची असेल तर त्या प्रकरणी 
संबंधिताविरूध्द पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा 
देखील दाखल करावा व संबंधितास निलंबित 
करावे. 


त्याचबरोबर प्रकरणाचे गांभीर्य तपासून ज्या 
प्रकरणामध्ये शिस्तभंगविषयक कारवाईकरीता 
आढळून येणाऱ्या दोषाव्यतिरिक्त संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी यांची कृती फौजदारी 
गुन्हयाच्या स्वरूपाची असेल तर त्या प्रकरणी 
संबधिताविरूध्द पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा 
देखील दाखल करावा व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(शिस्त व अपिल) नियम, १९७९, विभागीय 
चौकशी नियमपुस्तिका,१९९१ मधील नियम तसेच 
यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी यांनी संबंधिताच्या 
निलंबनाबाबत उचित निर्णय घ्यावा. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिवाप -२०१९/प्र. क्र. ३८/नापु २८ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०११०९१५२६३१६९०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
गि 


AD 


Cc ww 


Cc 


| 


53) 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


vo 


Digitally signed by Mahesh H it Kanade 
DN: c=IN, ०-७ nt Of Maharashtra, ou=Food 


M h h Civil Protection De ti tt, 
ahesh sumer Protection Departmen 


postalCode=400032, st=Mah 
2,5.4.20=186feed352cB4c301 1bad227b61957313fa694 


Hanamant Kanade 6400e5e6€2732b859a161e1411, cn=Mahesh 


janamant Kana 
Date: 2020.11.09 15:30:47 +05'30' 


(महेश कानडे) 
कार्यासन अधिकारी 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, 

सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 

सर्व उप नियंत्रक, शिधावाटप, मुंबई 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


१०) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
99) निवड नस्ती (नापु-२८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


